शिळ डायघर पो.ठा.गु.नो.क्र.६३/२०१३ मधून 


उदभवणा-या प्रकरणामध्ये विशेष सरकारी 


अभियोक्ता म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 


अँड.श्री.शिशिर हिरे यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१३/प्र.क्र.२५५/पोल-१० 


जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 


कफ परेड, मुंबई-४०० ००५, 


दिनांक : ३० सप्टेंबर, २०१३ 


संदर्भ -- शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी- ३८१३/ए.एस.६३/डी-चौदा, दिनांक 


८.०८.२०१३ 


शासन निर्णय-- शिळ डायघर पो.ठा.गु.नों.क्र.६३/२०१३ या प्रकरणातून उद्भवटलेल्या आणि सत्र 


न्यायालय, ठाणे येथे दाखल असलेल्या विशेष सत्र प्रकरण क्र.१७/२०१३ मध्ये विशोष सरकारी 


अभियोक्ता म्हणून अँड.श्री.शिशिर हिरे यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक 


८.०८.२०१३ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये विहोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


२. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.शिशिर हिरे यांना प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी रु.१०,०००/- 


प्रमाणे अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी त्यांना 


अपरिणामकारक सुनावणी फी, विचारविनिमय फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी अनुज्ञेय असणार 
नाही. 


३. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उप आयुक्त दर्जाहून कमी 


नाही अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान 


होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


४. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, जिल्हा पोलीस 


(००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या 


आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१३/प्र.क्र.२५५/पोल-१० 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४०६/१३/व्यय-७, दिनांक ३०.०८.२०१३ 


अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०९३०११३२३७०२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


es Digitally signed by Ajinkya 
Vi it Bi १0 
Ajinkya — दू 
Bag: 
Vasant १९७ 
B d Maharashtra, OU = Home 
Date: 2013.09.30 12:58:19 
ag a 8 10580" 


(अजिंक्य बगाडे) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पोलीस आयुक्त, ठाणे 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई. 


oS हरी. आर 


अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 


५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


६. विधी व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 

७. वित्त विभाग (व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 

८. अँड. श्री. शिशिर हिरे, “सावित्री”, म.गांधी मार्ग (कॅम्प रोड), मालेगाव, जि.नाशिक. 
९. निवडनस्ती (पोल-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


